एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ 

राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा - २०२० च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून निवड झालेल्या मंत्रालयीन कक्ष 
अधिकारी, गट-ब संवर्गातील उमेदवारांना 
खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाकरिता 
विभागात रुजू करून घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः HIT १३२२/प्र.क्र.9९/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २४ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ - 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 

दिनांक २०.०१.२०१४ 

2 शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २०.०२.२०१६ 

3) कार्यालयीन BAST, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०६२२/प्र.क्र.३८/ सीपीटीपी-ब, 
दिनांक ०१.०८.२०२२ 

४ कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०७२२/प्र.क्र.४३/ सीपीटीपी, 
दिनांक ०८.०८.२०२२ 

५) वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, धरमपेठ नागपूर यांचे पत्र क्र. 
आस्था- ०८२२/सीपीटीपी-८/३०४४/२०२२, दिनांक २४.०८.२०२२ 

६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. कअस-१३२२/प्र.क्र.६१/१४-ब, 
दिनांक ०७.०९.२०२२ 


कार्यालयीन आदेश 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २०.०१.२०१४ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे प्रतिवर्षी सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ मधील पदांसाठी यशदा, 
पुणे या संस्थेमार्फत व गट-ब मधील पदांसाठी वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण देण्यात येते. 
२. त्याअनुषंगाने एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२० द्वारे मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी पदासाठी शिफारस केलेल्या २१ 
उमेदवारांना संदर्भ क्र. ३ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये दि.२३.०८.२०२२ पासून कक्ष अधिकारी, गट-ब या 
पदावर दोन वर्षांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ करिता परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी 
म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. सदर २१ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी दिनांक २३.०८.२०२२ (म.पू) 
पासून पायाभूत प्रशिक्षणास वनामती, नागपूर येथे रुजू झाले आहेत. 
३. सीपीटीपी-८ मध्ये नियुक्‍ती दिलेल्या २१ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे खातेनिहाय जिल्हा 


संलग्नता प्रशिक्षण मंत्रालयीन विभागात दिनांक २४.०४.२०२३ पासून सूरु होणार आहे. पुढील तक्त्यातील 


कार्यालयीन Sea) क्रमांकः कअस १३२२/प्र.क्र.9९/१४ब 


परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाडी हे दिनांक २४.०४.२०२३ (म.पू) रोजी मंत्रालयीन विभागात हजर झाले आहेत. 


अ.क्र. परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे म.लो.आ. रूजू दिनांक 
नाव गुणवत्ता क्रमांक 
| 9 श्री. चांदगुडे निकेतन विजय 1__१___|__ २४.०४.२०२३ 
२ श्री. पाटील तनवीर संपतराव २ २४.०४.२०२३ 
3 श्री. हुलगे कल्याण पंढरी ३ २४.०४.२०२३ 
४ श्री. सणगर प्रणव तानाजी 4 २४.०४.२०२३ 
षु श्री. पवार NH विठ्ठल नि २४.०४.२०२३ 
६ श्री. यादव विशाल महादेव 9 २४.०४.२०२३ 
9 श्री. मुखेकर ज्ञानेश्वर बबनराव २४.०४.२०२३ 
८ श्री. भोसले अक्षय अनिल २४.०४.२०२३ 
९ श्रीमती पाटील गौरी विष्णू ae २४.०४.२०२३ 
| do | श्री. मनोरे सागर सुरेश 1११ | २४.०४.२०२३ 
| 99 श्रीमती कुटे योगिता विलास १२ २४.०४.२०२३ 
१२ | श्रीमती मुंदडा नग्नता विजयकुमार १३ २४.०४.२०२३ 
१३ | atl. काळे शुभम संजय १४ २४.०४.२०२३ 
१४ | श्री. जायभाये अक्षय सुनिल १५ २४.०४.२०२३ 
१५ श्रीमती अहिरे पुनम भिला १६ २४.०४.२०२३ 
१६ श्रीमती अनुसे हामा गणपत १७ २४.०४.२०२३ 
१७ श्री. येवले अक्षय श्रीकांत १८ २४.०४.२०२३ 
१८ | श्री. जेठे किशोर अनिल १९ २४.०४.२०२३ 
१९ श्री. लोकरे दिपक Yar २० २४.०४.२०२३ 
go. श्री. चौधरी विनोद विश्वनाथ २१ २४.०४.२०२३ 
२१ | at. पावरा अर्जुन STRAT २३ २४.०४.२०२३ 


३. उपरोक्त २१ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना दिनांक २४.०४.२०२३ (म.पू) पासून खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाकरिता रूजू करून घेण्यात येत आहे. 
१. प्रशिक्षणार्थीना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता टप्प्यामधील प्रशिक्षण घेणे आवश्‍यक राहील. 
२. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये प्रशिक्षणार्थींची वर्तणूक समाधारकारक असावी. 
३. परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन क्र.३ येथील आदेशान्वये विहित केलेल्या 
परिविक्षाधीन कालावधीवरील नियुक्तीच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 
४. वर नमूद केलेल्या शर्ती व्यतिरिक्त सर्वसाधारणपणे राज्यसेवा, गट-ब च्या अधिकाऱ्यांसाठी 
महाराष्ट्र शासनाने विहीत केलेले इतरही सेवा नियम या उमेदवारांना लागू असतील व त्या 


नियमाचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः कअस १३२२/प्र.क्र.9९/१४ब 


सदर कार्यालयीन ear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२४१४३५३३२७०७ असा आहे. हा 
कार्यालयीन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
VINAYAK ian nies 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défaéffe 
12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=M: 


BABURAO MANE ण ण 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 
पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर -४४२ ४१० 
३. उप सचिव (सीपीटीपी ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. अवर सचिव, रोखशाखा (२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (आवऱ्यक 
कार्यवाहीकरिता) 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


